महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन 
(सुधारणा) अधिनियम, २०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, दिनांक १६ जुले, २०२१ रोजी प्रसिध्द महाराष्ट्र 
(नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ (सन २०२१ चा अधिनियम 
क्रमांक ९) 


परिपत्रक : 


राज्यातील नागरी भागातील झाडांचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी “महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे 
संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५” (यापुढे “मुख्य अधिनियम” असे संबोधण्यात आले आहे.) हा अधिनियम 
अस्तित्वात आहे. या मुख्य अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, “महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण 
व जतन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१” (सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९) (यापुढे “सुधारित 
अधिनियम” असे संबोधण्यात आले आहे.) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार मध्ये दिनांक १६ जुलै, 
2029 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर महाराष्ट्र शासन राजपत्राची मराठी व इंग्रजी प्रत माहितीसाठी व 


पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सोबत जोडली आहे. 
२. “महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५” मध्ये दिनांक १६ जुलै, २०२१ च्या 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये करण्यात आलेल्या ठळक तरतूदी व संबंधित कलमे पुढील प्रमाणे आहेत: - 

(9) “पुरातन (हेरिटेज) वृक्ष: 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये विविध संज्ञांची व्याख्या देण्यात आली आहे. सुधारित अधिनियमान्वये 
त्यामध्ये खंड (१-क) नव्याने समाविष्ट करून पुरातन (हेरिटेज) वृक्ष ही संज्ञा समाविष्ट करून, त्याची 


परिभाषा झासनाव्दारे अधिसूचित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
MPI, “एुरातन/हिरिटेजा Fel, हा कोणत्याहीप्रजातीचा असा एक्षअयेल; ज्यांचे अंदाजित क्य Yo 
TE PA MET अधिक असेल. “ FA पुरातन (हेरिटेज एक्षाची TRAIT निश्चित BROT HPT AAT 
छासन स्तरावरून PNT करण्याची कार्यवाही एुरू आहे. 
(२) वृक्षांचे वय: 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये नव्याने समाविष्ट खंड (१-क), मुख्य 


अधिनियमाच्या कलम ८ मधील, पोट कलम (३) मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये नव्याने समाविष्ट केलेल्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 


खंड (क) (दोन) (सहा) व पोट कलम (५) मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये नव्याने समाविष्ट केलेल्या खंड 
(ब) नुसार शासना मार्फत वृक्षांचे वय निर्धारित करण्याचे निकष व पध्दती ठरवून देण्याची तरतूद करण्यात 
आली आहे. 


त्यार्‍ुसार JANA YAMA (हेरिटेज) दर्जा देण्यासाठी भरपाई कृक्षायेपणांतर्गत लागवड PTAC 
वृक्षांची संख्या निश्चित करण्यासाठी व पाडव्याच्या JETS वय निर्धारित करण्यासाठी/निकग व पध्दती 


निश्चित करणारी अधिसुचना तासन स्तरावरून PATA करण्याची कार्यवाही YO आहे. 
(३) भरपाई वृक्षारोपण: 
मुख्य अधिनियामाच्या कलम ८ मध्ये, 


() सुधारित अधिनियमान्वये पोट कलम (५) ला खंड (अ) असा नवीन क्रमांक देऊन त्यामध्ये सदर 


दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 

«७ पाडण्यात येणाऱ्या वृक्षांच्या अंदाजित केलेल्या वयाइतक्या वृक्षांच्या संख्ये इतकी वृक्ष लावावीत. 

«७ लागवड करताना किमान ६ फूट उंचीची रोपे लावण्यात यावीत. 

(i) सुधारित अधिनियमान्वये पोट कलम (५अ) व त्याचे परंतुकांन्वये सदर दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 
© अशा प्रकारे लावण्यात येणारे वृक्षांचे सात वर्षां पर्यत संगोपन करणे आवश्‍यक राहील. 

« या कालावधी मध्ये वृक्ष न जगल्यास, तितक्याच संख्येची वृक्ष लागवड करून त्याची हानीपूर्ती 
करावी लागेल. 

«७ नुकसान भरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्‍य नसेल तर, तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या 
मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेळ एवढी रक्‍कम अर्जदार जमा करू शकतात. असे मुल्यांकन 
शासनाव्दारे अधिसूचित करण्यात येईल अशा पध्दतीवर आधारित असेल. 

वृक्षांचे मुल्यांकन ठरविण्याची कार्यपध्दती AIT त्याबाबतची अधिसचना झायन स्तरावरून 
निर्गायित करण्याची कार्यवाही पुरू आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 
(४) मोठया प्रमाणातील वृक्ष तोड: 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये पोट कलम (३) खंड (अ-१) नंतर परंतुक 
दाखल करून सदर दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 
« पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची २०० हून अधिक वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य 
वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल. 
© स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाने याची खात्री करुन घ्यावी की, वृक्षांची संख्या निश्चित केलेल्या मर्यादेत 
ठेवण्यासाठी प्रकल्पांचे लहान लहान भागात विभाजन केले जाणार नाही. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये पोट कलम (५ ब) (ड) अन्वये सदर दुरूस्ती 
करण्यात आली आहे. 
७ महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्याची शिफारस जारी केली तरी, स्थानिक वृक्ष 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती 
करू शकतील. 


महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण: 


— 
— 

es 

— 


(अ) स्थापना : 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये नवीन पोट कलम (अ-१) समाविष्ट करून 
राज्यस्तरावर शासनाच्या सचिव पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसतील stan अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारे 


महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण घटित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 


त्याऱुसाट यहाराष्ट्र MT कक्ष प्राधिकरण TCT करणारी अधिसूचना ञ्रासन स्तरावरून निर्गायित 


करण्याची कार्यवाही YO आहे. 
(ब) कर्तव्ये: 


मुख्य अधिनियमाच्या प्रकरण चार मधील कलम ७ च्या अगोदर, सुधारित अधिनियमान्वये खालील नवीन 


कलम ६अ समाविष्ट करून महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची कर्तव्ये विहित करण्यात आली आहेत: 
(एक) FA TART कायकाजाचे संनियंत्रण करणो; 
(दोन संपूर्ण TAMAS YRITT (ECA) Jeet संरक्षण व संवर्धन करणो; 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 
(तीन पाच वर्णे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची दोनपेक्षा अधिक झाडे तोडण्याच्या संबंधात Fer 


प्राधिकरणाने त्याच्याकडे निर्दिष्ट केळेल्या अजावर निर्णय घेणे: 


(AR) एयतन/हेरीटेज Fel तोडण्याच्या संबंधात Te प्राधिकरणाने MMPS NES केळेल्याअर्जावर 
निर्णय घेणे; 


(पाच झाडाचे संरक्षण व संवर्धन Hoga संबंधित असणारी इतर कोणतीही काये करणे. ” 
(६) स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण : 
(अ) रचना: 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मधील सुधारित अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या पोट कलम (२) व पोट 


कलम (३) अन्वये सदर तरतूद करण्यात आली आहे. 
© वृक्ष तज्ञ हे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाचा भाग असतील. 
© वृक्ष प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय वृक्ष तज्ञांच्या सल्ल्यावर आधारित राहील. 
«७ नगर परिषदेच्या बाबतीत वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष “मुख्याधिकारी” राहतील. 
(ब) कर्तव्ये : 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या खंड (ब), खंड (ज), 


खंड(के), खंड(ल), खंड (म), खंड (न) व खंड (ओ) दाखल करून सदर तरतूद करण्यात आली आहे. 


दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना केली जाते याची खात्री करतील. 


हेरिटेज वृक्ष म्हणून वर्गीकरण करणे, गणना करणे आणि संवर्धन करणे. 


स्थानिक प्रजातीच्या झाडांची लागवड आणि त्यांचे जतन करणे. 


नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व भूमीवरील वृक्षांचे अस्तित्व सुनिश्चित करणे. 


शहरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा सरकारी मालकीच्या जमिनीवर वृक्षारोपण केले जाईल हे 


सुनिश्चित करणे. हे वृक्षारोपण वैज्ञानिक पद्धतीने, स्थानिक प्रजातींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व 


वृक्षारोपणांतर्गत क्षेत्र हे किमान ३३% असेल या उद्देशाने केले जाईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 
« वृक्षांची देखभाल व छाटणी (pruning) शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केली जाते हे 


सूनिश्चित करणे. 
« नुकसान भरपाईसाठीची लागवड व त्याचे संगोपन सुनिश्चित करणे. 
© Ja उपकराचा उपयोग वृक्षांच्या संवर्धनासाठी सुनिश्चित करणे. 
© महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने वेळोवेळी नियुक्‍त केलेल्या इतर कामे / जबाबदाऱ्या पार पाडणे. 
(७) वृक्ष गणना: 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये सुधारित केलेल्या खंड(ब) अन्वये सदर 


तरतूद करण्यात आली आहे. 
«७ दर पाच वर्षांनी किमान एकदा वृक्ष गणना करावी. 
७ नवीन तंत्रज्ञानाचा (918) वापरासाठी प्रोत्साहन देणे. 
(८) लागवडीसाठी सामुहिक जमीन : 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये सदर तरतूद करण्यात आली आहे. 
«७ स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण वृक्षारोपण करण्याच्या उद्देशाने जमीन सुनिश्चित करणे. 
«७ वृक्षारोपण शास्त्रीय पध्दतीने केले जावे. 
«७ हरित क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात 
यावे. 
«७ जागा उपलब्ध नसल्यास भरपाई वृक्षारोपण हे सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते 
© खालील काही वृक्षारोपण पद्धती अवलंबल्या जाऊ शकतात: 
१) मियावाकी वृक्षारोपण 
२) अमृत वन 
३) स्मृती वन 


४ शाहरीवने 


पृष्ठ ७ पैकी षु 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 
(९) वृक्षांचे पुनर्रोपण : 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या नवीन खंड (आय) दाखल 


करून सदर तरतूद करण्यात आली आहे. 

« पुनर्रोपण केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केले जावे. 

« पुनर्रोपण करण्यात येणाऱ्या वृक्षाच्या अंदाजे वया इतके वृक्षारोपण भरपाई म्हणून करावे. 
(१०) वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी प्रकल्प: 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मधील, पोट कलम (२) मध्ये, दाखल केलेल्या परंतुकान्वये सदर तरतूद 


करण्यात आली आहे. 


« प्रकल्पाचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पर्यायी विकल्पांचा 


विचार केला जावा. 
(११) वृक्ष उपकर : 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १८ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये पोट कलम (३) व पोट कलम (४) दाखल 


करून पुढील प्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे. 


«७ शासन वेळोवेळी निर्देश देईल अशा रितीने वृक्ष उपकराचा विनियोग स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे 


करण्यात येईल. 


७ विद्यमान हरित आच्छादन क्षेत्रे विचारात घेऊन, झाडांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी, उपकराच्या 


विनियोगासाठी शासन स्थानिक प्राधिकरणास निर्देश देईल. 


त्यार्‍ुसाट Fer उपकराच्या विनियोगायाठी विविध Prey निर्धारित करण्याची बाब छान स्तरावर 


सुरू आहे. 
(१२) दंडाच्या तरतुदी : 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ मध्ये, सुधारित अधिनियमान्वये पोट कलम (१) मध्ये सुधारणा करून 


पुढील प्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे. 
© दंडाची रक्‍कम हि वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे आकारली जाईल. 


७ सदर रक्कम प्रति वृक्षास जास्तीत जास्त रू. १ लाख पर्यंत मर्यादित राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वृक्ष अ २०२१/ प्र.क्र.१९/ तां.क.४ 

GUN, झाडांचे जुल्य ठरविण्याची पध्दती अधिक्रूबित करण्याची बाब झासन स्तरावर YO आहे. 
३. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सर्व सुधारणांचा विचार करून अधिनियमातील तरतूदींची सर्व संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये तात्काळ 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०६१८०८०६६९०४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a, 
3607667 6db 7dOf 1af7414b764ea7e53eca 
kar Mhaiskar 


M h a i S ka r ea EIesOsicaIe7Cae, cn=Manisha Patan! 


Date: 2021.08.06 18:18:25 +05'30' 


(मनीषा पाटणकर-म्हैसकर) 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति: 

१) मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

४ जिल्हाधिकारी (सवी 

५ आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व 

६) प्रादेशिक उप संचालक, नगरपालिका शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

७ जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 

८) मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती (स्वी 

९) निवडनस्ती, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


RNI No. MAHBIL /2009/35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष ७, अंक ८] शुक्रवार, जुले ९६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ [पृष्ठे ६ किमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 
अनुक्रमणिका 


सन २०२९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९.-- महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण ब जतन अधिनियम, १९७५ यात पृष्ठे 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. ,. .. १-६ 


दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


सतीश वाघोले, 
प्रभारी सचिव (विधि विधान), 
महाराष्ट्र शासन, 
विधि व न्याय विभाग. 


सन YR’ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९. 


(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी 
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) 


महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ 
यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
१९७५ चा ज्याअथी, यात पुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण ब जतन 
महा. ४४. अधिनियम, १९७५ यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या 
वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे. 


भाग चार-१०--१ (१) 


संक्षिप्त नाव. 


सन १९७५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
४४ याच्या कलम 
२ ची सुधारणा. 


सन १९७५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
४४ याच्या कलम 
३ ची सुधारणा. 


सन १९७५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
४४ यामध्ये नवीन 
कलम ६अ 
समाविष्ट करणे. 


महाराष्ट्र राज्य वृक्ष 
प्राधिकरणाची 
कर्तव्ये. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण ब जतन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१, 
असे म्हणावे. 
२. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण ब जतन अधिनियम, १९७५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, 
“ मुख्य अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम २ मधील,-- 
(१) खंड (९-क) ला खंड (१-कक) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; 
(२) असा नवीन क्रमांक दिलेल्या खंड (१-कक) च्या अगोदर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात 
येईल :--- 
“ (१-क) “ पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष ” याचा अर्थ, शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील 
अशा मानकांनुसार, वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे तसे वर्गीकृत केलेले झाड, असा आहे ; ”. 


३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मधील,-- 
(१) पोट-कलम (१) च्या अगोदर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- 
“ (अ-१) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण ब जतन (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ 
याच्या प्रारंभानंतर, होईल तितक्‍या लवकर, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, शासनाच्या 


सचिव पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसतील अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारे, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष 
प्राधिकरण घटित करील. ”; 


(२) पोट-कलम (२) मधील, तक्त्यामधील, नोंद २ मधील, स्तंभ (२) मधील “ नगरपालिकेचा 
अध्यक्ष ” या शब्दांऐबजी “ नगरपालिकेचा मुख्य अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(३) पोट-कलम (३) मधील, “ ज्यांना वृक्षाचे रोपण आणि जतन या क्षेत्रातले विशेष ज्ञान आणि 
प्रत्यक्ष अनुभव असेल अशा, बिनसरकारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना ” या मजकुराऐवजी “ शासनाद्वारे, 
वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येईल अशा किमान कालावधीचा, झाडांची लागवड (रोपण), जतन व 
संवर्धन यांमधील अनुभव असलेल्या बिनसरकारी संघटनांसह सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांपैकी तज्ञ 
व्यक्‍तींना” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


४. मुख्य अधिनियमाच्या प्रकरण चार मधील, कलम ७ च्या अगोदर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात 
येईल :-- 


“ex, संबद्ध अधिनियमात किंबा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात 
काहीही अंतर्भूत असले तरी, आणि राज्य शासनाने दिलेल्या कोणत्याही विशेष किंबा सर्वसाधारण निदेशांस 
अधीन राहून, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण, पुढील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल :-- 


(एक) वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे ; 
(दोन) संपूर्ण राज्यातील पुरातन (हेरीटेज) वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन करणे ; 


(तीन) पाच वर्षे किंबा त्यापेक्षा अधिक वयाची दोनशेपेक्षा अधिक झाडे तोडण्याच्या 
संबंधात, वृक्ष प्राधिकरणाने त्याच्याकडे निर्दिष्ट केलेल्या अर्जांवर निर्णय घेणे ; 


(चार) पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष तोडण्याच्या संबंधात, वृक्ष प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे निर्दिष्ट 
केलेल्या अर्जावर निर्णय घेणे ; 


१९७५ चा 
महा. ४४. 


सन २०२१ 
चा महा. ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 8 


(पाच) झाडाचे संरक्षण a संवर्धन करण्याशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही कामे 
करणे. ". 


५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मधील,-- १९७५ चा 
; र ; महाराष्ट्र 
(१) खंड (ब) मध्ये, “ पाच वर्षातून एकदा ” या मजकुरानंतर, “ भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिनियम क्रमांक 


(जीआयएस) आधारित झाडांची गणना किंबा अन्य कोणतेही आधुनिक तंत्रज्ञान यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञान “eas 
साधनांचा AL करून ” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल ; 


(२) खंड (आय) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :-- 


“ (आय) प्रतिरोपण करण्यात येणाऱ्या झाडाच्या बयाच्या संख्येएबढी, त्याच जातीच्या 
किंबा इतर कोणत्याही स्थानिक किंबा मूळ जातीच्या झाडांची लागवड करणे आणि असे प्रतिरोपण 
केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करणे ; 


(ज) नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्ब जमिनींमध्ये भरपाई वृक्ष 
लागवड केली जात असल्याची आणि भरपाई वृक्ष लागवडीसह सर्व झाडे जगतील याची 
सुनिश्‍चिती करणे ; 


(के) झाडांचे संवर्धन ब जतन करण्यासाठी वृक्ष उपकराचा विनियोग करण्याची सुनिश्‍चिती 
करणे ; 


(ल) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने, वेळोवेळी नेमून दिलेले इतर कोणतेही उपक्रम पार 
पाडणे ; 


(म) पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष म्हणून कोणते झाड वर्गीकृत करावयाचे आहे याचा निर्णय 
घेणे आणि पुरातन (हेरीटेज) वृक्षांची प्रगणना करणे ; 


(न) नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीची जमीन किंबा शासनाच्या मालकीची जमीन 
वृक्षारोपणाच्या प्रयोजनासाठी राखून ठेवली आहे याची सुनिश्‍चिती करणे, आणि असे वृक्षारोपण, 
शास्त्रीयदृष्ट्या करण्यात येईल आणि स्थानिक प्रजातींचे जतन करण्याच्या आणि ३३ टक्केपेक्षा 
कमी नसेल इतक्या मर्यादेपर्यंत हरित आच्छादित क्षेत्रामध्ये बाढ करण्याच्या उद्देशाने करण्यात येईल 
याची सुनिश्‍चिती करणे ; 

(ओ) प्रत्येक वर्षी, तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रीय पद्धतीने झाडांची छाटणी करण्याची 
ब त्यांची देखभाल करण्याची सुनिश्‍चिती करणे ; 


(प) नैसर्गिकरीत्या पडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी, नागरी स्थानिक प्राधिकरणाकडून भरपाई 
वृक्ष लागवड केली जात असल्याची सुनिश्‍चिती करणे ; 


(क्यू) या अधिनियमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतर कोणत्याही योजना किंबा उपाययोजना 
हाती घेणे.”. 


६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मधील,-- सन १९७५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


“ परंतु, जेव्हा मोठ्या प्रमाणात झाडे पाडण्याचे प्रस्तावित केले असेल त्याबाबतीत, संबंधित a कलम 
संकर्ल्यांचत्रासाठी क संख्येसह संकल्पचित्र ८ सुधारणा. 
, पाडणे आवश्यक असलेल्या झाडांच्या संख्येसह पर्यायी , अर्जासोबत सादर जु 
करण्यात येईल.”. 


(१) पोट-कलम (२) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-- 


भाग चार-१०--२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


(२) पोट-कलम (३), मध्ये,- 
(अ) खंड (क) मधील,- 
(एक) उप-खंड (तीन) मधील “आणि” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
(दोन) उप-खंड (चार) नंतर, पुढील उप-खंड जादा दाखल करण्यात येतील :--- 
“(पाच) जर पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष पाडाबयाचा असेल तर, जाहिरातीमध्ये विनिदिष्टरीत्या 
तसे नमूद करावे ; आणि 


(सहा) शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा निकषानुसार व पद्धतीनुसार 
पाडावयाच्या झाडाचे बय निर्धारीत करणे.” ; 

(ब) खंड (अ-१) नंतर, पुढील Raw जादा दाखल करण्यात येतील :-- 

“ परंतु, जेव्हा पाच वर्षे किंबा त्यापेक्षा अधिक बयाची दोनशे पेक्षा अधिक झाडे पाडण्याचे 

प्रस्तावित असेल तेव्हा, अशा बाबतीत, वृक्ष प्राधिकरण, सदर प्रकरण, त्याच्या अहबालासह व 

शिफारशींसह महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील : 

परंतु आणखी असे को, जेव्हा पाडण्याचे प्रस्तावित केलेले झाड हे, पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष 
असेल तेव्हा, अशा बाबतीत, वृक्ष प्राधिकरण, किंवा यथार्स्थिति, वृक्ष अधिकारी, सदर प्रकरण, 
त्याच्या अहबालासह ब शिफारशींसह, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील : 
परंतु तसेच, वृक्ष प्राधिकरण, किंवा यथार्स्थिते, वृक्ष अधिकारी, पाडाबयाच्या झाडांची 
संख्या दोनशे पेक्षा कमी ठेवता यावी म्हणून भूविकास किंबा अन्य कोणताही प्रकल्प, लहान-लहान 
भागांमध्ये उप-विभाजित केला जाणार नाही याची खात्री करील.” ; 
(३) पोट-कलम (४) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-- 

“ परंतु, या पोट-कलमाच्या तरतुदी पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष पाडण्याच्या बाबतीत लागू असणार 
नाहीत.” ; 

(४) पोट-कलम (५) मधील,-- 

(अ) पोट-कलम (५) ला खंड (अ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; 

(ब) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या खंड (अ) मध्ये “अर्जदार, पाडावयाच्या झाडांच्या दुप्पट 
झाडे लावील,” या मजकुराऐवजी “अर्जदार, पाडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या अंदाजित केलेल्या बयाइतक्‍्या 
झाडांच्या संख्येइतकी झाडे लावील आणि लावण्यात यावयाची अशी झाडे ही, किमान सहा फूट इतक्या 
उंचीची असतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(क) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या खंड (अ) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात 
येईल "आ 

“ (ब) वृक्ष अधिकारी, शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा निकषानुसार व 
पद्धतीनुसार पाडल्या जाणाऱ्या झाडाचे बय निर्धारित करील.” ; 
(५) पोट-कलम (५) नंतर, पुढील पोट-कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :-- 

“ (५अ) अर्जदार व वृक्ष प्राधिकरण किंवा वृक्ष अधिकारी असे सुनिश्चित करतील को, भरपाई 

वृक्ष लागवड करण्यात येईल आणि लावलेली झाडे कमीत कमी सात वर्षांच्या कालावधीसाठी जगतील. 


या कालावधीमध्ये झाडे न जगल्यास, तितक्‍याच संख्येतील झाडांची लागवड करून त्याची हानीपूर्ती 
(भरपाई) करण्यात येईल, याची देखील ते सुनिश्‍चिती करतील : 

परंतु, जर भरपाई वृक्ष लागवड करणे अर्जदाराला शक्‍य नसेल तर, अर्जदार, पाडलेल्या झाडांच्या 
मूल्यापेक्षा कमी नसेल इतकी रक्‍कम जमा करील. असे मूल्यांकन शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल 
अशा पद्धतीवर आधारित असेल : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ ष्र 


परंतु आणखी असे को, जमा केलेल्या रकमेचा विनियोग केवळ, भरपाई वृक्ष लागवडीसाठी, 
त्याच्या जतन करण्याच्या आणि या कालावधीत न जगलेल्या झाडांच्याऐबजी भरपाई वृक्ष लागवड 
करण्याच्या प्रयोजनासाठीच करण्यात येईल. 

(५ब) (अ) वृक्ष प्राधिकरण, पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक बयाची दोनशेपेक्षा अधिक झाडे 
पाडण्यासाठी प्राप्त झालेला अर्ज, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील. 


(ब) वृक्ष प्राधिकरण, किंवा यथार्स्थित, वृक्ष अधिकारी, पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष पाडण्याचा अर्ज 
महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे निर्दिष्ट करील. 

(क) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण, वृक्ष प्राधिकरणाने किंवा, यथास्थिति, वृक्ष अधिकाऱ्याने खंड 
(अ) व (ब) अन्वये त्यांच्याकडे निदिष्ट केलेला अर्ज, वृक्ष प्राधिकरणाकडून किंवा वृक्ष अधिकाऱ्याकडून 
संदर्भ प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीत, शतींसह किंबा शर्तीशिवाय, 
एकतर मान्य करील अथवा तो नाकारू शकेल. 


(ड) जेव्हा महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण, झाडे पाडण्याला परवानगी देईल तेव्हा, महाराष्ट्र राज्य 
वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पु्निविलोकन करणे आवश्यक असल्याचे वाटत असेल तर, वृक्ष प्राधिकरण, 
निर्णय कळविल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी त्याच्या 
कारणांसह महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला विनंती करू शकेल. त्यानंतर, अशा विनंतीबर, महाराष्ट्र 
राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडून दहा दिवसांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल. 


(५क) पोट-कलम (५) अन्वये झाडे पाडण्यास परवानगी दिलेल्या झाडांच्या ऐबजी लागवड 
केलेल्या नबीन झाडांचे, उपलब्ध असलेल्या नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून भोगोलिक स्थानचित्रांकन 
(जिओ-टगिंग) ब संनियंत्रण करण्यात येईल.”. 
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १८ मध्ये, पोट-कलम (२) नंतर, पुढील पोट-कलमे जादा दाखल सन १९७५ चा 


महाराष्ट्र 
करण्यात — र i 
करण्यात येतील : अधिनियम क्रमांक 


“ (३) या कलमाच्या तरतुदींअन्वये जमा केलेल्या वृक्ष उपकराचा विनियोग, शासन वेळोवेळी sed ie! कलम 
र्ट धारणा. 
निदेश देईल अशा रीतीने, स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येईल. र 


(४) राज्य शासनास, विद्यमान हरितआच्छादन क्षेत्रे विचारात घेऊन आणि झाडांचे जतन ब 
संवर्धन करण्यासाठी क्षेत्राच्या गरजेचे निर्धारण करून, विविध नागरी स्थानिक प्राधिकरणांसाठी, उपकराच्या 
विनियोगासाठी निदेश देता येतील ब विविध निकष, निर्धारित करता येतील.”. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


सन १९७५ चा ८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट-कलम (2) मध्ये, “ एक हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल 
वक. आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या ” या मजकुराऐवजी, “ शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल 
४४ याच्या कलम अशा पद्धतीचा बापर करून, काढलेल्या झाडाच्या मूल्याइतके परंतु, एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 


२१ ची सुधारणा. रकमेच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI! SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


RNI No. MAHENG /2009/35528 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग आठ 


वर्ष ७, अंक १९३] शुक्रवार, जुलै १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २७.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि 
विधि व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद). 


In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, 
the following translation in English of the Maharashtra (Urban Areas) 
Protection and Preservation of Trees (Amendment) Act, 2021 (Maharashtra 
Act No. IX of 2021), is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SATISH WAGHOLE, 
I/c. Secretary (Legislation) to Government, 
Law and Judiciary Department. 


MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2021. 


(First published, after having received the assent of the Governor in the 
“Maharashtra Government Gazette”, on the 16th July 2021.) 


An Act further to amend the Maharashtra (Urban Areas) Protection 
and Preservation of Trees Act, 1975. 


Mah. Whereas it is expedient to amend the Maharashtra (Urban Areas) 
sae Protection and Preservation of Trees Act, 1975, for the purposes hereinafter 
’ appearing; it is hereby enacted in the Seventy-second Year of the Republic 

of the India as follows :-— 


(१) 


भाग आठ--२८---१ 


र महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


Short title. 1. This Act may be called the Maharashtra (Urban Areas) Protection 
and Preservation of Trees (Amendment) Act, 2021. 
Amendment of 2. In section 2 of the Maharashtra (Urban Areas) Protection and 


section 20f Preservation of Trees Act, 1975 (hereinafter referred to as “the principal 
Mah. XLIV of 


1975, ‘ct”),— 
(1) clause (Ja) shall be re-numbered as clause (lad) ; 
(2) before clause (Jaa) as so re-numbered, the following clause shall 
be inserted, namely:— 
“(1a) “heritage tree” means a tree categorised as such by the 
Tree Authority, in accordance with the norms as may be notified 
by the Government;”. 
Amendment of 8. In section 3 of the principal Act,— 
section 3 of 
Mah. XLIV of (1) before sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, 
1975. 


namely :— 


“(A-1) As soon as may be, after the commencement of the 
Maharashtra (Urban Areas) Protection and Preservation of Trees 
(Amendment) Act, 2021, the State Government shall constitute the 
Maharashtra State Tree Authority, by notification in the Official 
Gazette, consisting of officials not below the rank of Secretary to 
Government.”; 


(2) in sub-section (2), in the table, in entry 2, in column (2), for 
the words “The President of the Council” the words “The Chief Officer 
of the Council” shall be substituted ; 


(3) in sub-section (3), for the words “representatives of non-official 
organisations, who have special knowledge or practical experience in 
the field of planting and preservation of trees,” the words “experts from 
non-official organisations including retired Government Officials, with 
an experience in planting, preservation and conservation of trees, for 
minimum period as may be notified by the Government, from time to 
time,” shall be substituted. 


Insertion of 4. In Chapter IV of the principal Act, before section 7, the following 
new section section shall be inserted, namely :— 


6A in Mah. 

XLIV of 1975. 
Duties of “6A. Notwithstanding anything contained in the relevant Act or 
gare in any other law for the time being in force, and subject to any special 
Authority. or general directions given by the State Government, the Maharashtra 


State Tree Authority shall be responsible for,— 
(i) monitoring the functioning of the Tree Authority ; 


(ii) protection and conservation of heritage trees across the 
State ; 

(iii) decide applications referred to it by the Tree Authority, 
regarding felling of more than two hundred trees of age five years 
or more ; 


Mah. 
XLIV of 
1975. 


Mah. IX 
of 2021. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुलै १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


(iv) decide applications referred to it by the Tree Authority, 
regarding felling of heritage trees ; 


(v) any other functions related to protection and conservation 
of trees.”. 


5. In section 7 of the principal Act,— 


(1) in clause (0), after the words “every five years” the words “by 
using new technological means such as GIS based tree census or any 
other modern technology” shall be added ; 


(2) for clause (i), the following clauses shall be substituted, 
namely :— 


“(i) planting number of trees of the same variety or any other 
local or native variety, in such number equal to the age of the tree 
being transplanted and carry out such transplantation under the 
expert guidance only ; 


(j) ensuring that compensatory plantation is carried out and 
survival of trees, including the compensatory plantation, in all lands 
within the jurisdiction of the urban local authority ; 


(k) ensuring utilisation of tree cess for conservation and 
preservation of trees ; 


(१) carrying out any other activity as assigned by the 
Maharashtra State Tree Authority, from time to time ; 


(m) deciding which tree is to be categorised as heritage tree, 
and enumerate heritage trees; 


(n) ensuring that the land owned by the urban local authority 
or land owned by the Government is earmarked for the purpose of 
plantations and ensure such plantations shall be scientific in nature 
and should be carried out with an objective to preserve local species 
and improve green cover of the area, to the extent of not less than 
33 per cent. ; 


(o) ensuring pruning and maintenance of trees is carried out 
in a scientific manner under expert guidence, every year ; 


(p) ensuring that the compensatory plantation for each of the 
naturally fallen tree is carried out by the urban local authority ; 


(q) undertaking any other schemes or measures for achieving 
the objects of this Act.”. 


भाग आठ--२८---२ 


Amendment 
of section 7 of 
Mah. XLIV of 
1975. 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


Amendment 6. In section 8 of the principal Act,— 

of section 8 of ह . . : 

Mah. XLIV of (1) in sub-section (2), the following proviso shall be added, 
1975. namely :— 


“Provided that, where the significant number of trees are 
proposed to be felled, the alternate design alongwith the number 
of trees required to be felled for respective design shall be 
submitted alongwith the application.”; 

(2) in sub-section (3),— 

(a) in clause (a),— 

(i) in sub-clause (iii), the word “and” shall be deleted ; 


(ii) after sub-clause (iv), the following sub-clauses shall be 
added, namely :— 


“(v) specifically mention in the advertisement, if the 
tree to be felled is a heritage tree ; and 


(vi) determine the age of the tree being felled as per 
the criteria and method as may be notified by the 
Government.”; 


(b) after clause (a-1), the following provisos shall be added, 
namely :— 


“Provided that, where more than two hundred trees of 
age five years or more are proposed to be felled, in such cases, 
the Tree Authority shall refer the matter to the Maharashtra 
State Tree Authority with its report and recommendations: 


Provided further that, where the tree proposed to be 
felled is a heritage tree, in such cases, the Tree Authority or 
Tree Officer, as the case may be, shall refer the matter to the 
Maharashtra State Tree Authority with its report and 
recommendations: 


Provided also that, the Tree Authority or Tree Officer, as 
the case may be, shall ensure that the development of land or 
any other project is not sub-divided in smaller parts so as to 
keep the number of trees to be felled below two hundred.”; 


(3) in sub-section (4), the following proviso shall be added, 
namely :— 


“Provided that, the provisions of this sub-section shall not be 
applicable in case of felling of a heritage tree.”; 


(4) in sub-section (5),— 
(a) sub-section (5) shall be re-numbered as clause (a); 


(b) in clause (a), as so re-numbered, for the words “the 
applicant shall plant twice the number of trees to be felled” the 
words “applicant shall plant such number of trees equal to the 
estimated age of the tree being felled and such trees to be planted 
shall be of atleast six feet height,” shall be substituted; 


(c) after clause (a), as so re-numbered, the following clause 
shall be added, namely :— 


“(b) Tree Officer shall determine the age of the tree being 
felled as per the criteria and method as may be notified by the 
Government.”; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुलै १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ ष्‌ 


(5) after sub-section (5), the following sub-sections shall be inserted, 
namely :-— 


“(5A) The applicant and the Tree Authority or Tree Officer 
shall ensure that, compensatory plantation shall be carried out and 
the trees planted shall survive for a minimum period of seven 
years. It shall also be ensured that, the tree mortality during this 
period shall be compensated by planting equal number of new 
trees: 

Provided that, in case it is not possible for applicant to do the 
compensatory plantation, the applicant shall deposit an amount not 
less than valuation of trees being felled. Such valuation shall be 
based on methodology as may be notified by the Government: 


Provided further that, such amount deposited shall be utilized 
only for the purpose of compensatory plantation, its preservation 
and compensatory plantation in lieu of the tree mortality during 
this period. 


(5B) (a) The Tree Authority shall refer the application received 
for felling of more than two hundred trees of age five years or more 
to the Maharashtra State Tree Authority. 


(b) The Tree Authority or Tree Officer, as the case may be, shall 
refer the application to fell a heritage tree to the Maharashtra State 
Tree Authority. 

(c) The Maharashtra State Tree Authority shall either allow 
the application referred to it under clauses (a) and (b), by the Tree 
Authority or Tree Officer, as the case may be, with or without 
conditions or may refuse it within a period of forty-five days from 
the date of receipt of the reference from the Tree Authority or Tree 
Officer, as the case may be. 


(d) Where the Maharashtra State Tree Authority allows felling 
of trees, the Tree Authority if considers it necessary to review the 
decision of the Maharashtra State Tree Authority, it may within a 
period of fifteen days from the date of communication of the 
decision, request the Maharashtra State Tree Authority to 
reconsider the decision with reasons therefor. Such request shall 
be decided by the Maharashtra State Tree Authority within ten 
days thereafter. 


(5C) New trees planted, in lieu of the permission to fell a tree 
granted under sub-section (5), shall be geo-tagged and monitored 
using latest technologies available.”. 


7. In section 18 of the principal Act, after sub-section (2),the following Amendment 


sub-section shall be added, namely :— oe 


of 1975. 
“(3) Tree cess collected under the provisions of this section shall 
be utilised by the urban local authority in such manner as may be 
directed by the Government, from time to time. 


द्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुले १६, २०२१/आषाढ २५, शके १९४३ 


(4) The State Government may, issue directions and determine 
different criteria for utilisation of cess, for different urban local 
authorities, considering the area of existing green cover and assessment 
of the need of the area for preservation and conservation of trees.”. 


Amendment 8. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), for the words 
of section 21 “not less than one thousand rupees which may extend upto five thousand 
ofMah.XLIV rupees” the words “an amount of valuation of tree, using methodology as 
lias may be notified by the Government but not more than one lakh rupees” shall 

be substituted. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : 
DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


